उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, सांगली या 
कार्यालयासाठी मौजे सांगली येथील गट 
क्र.१३८,१३९,१४०/२ मधीळ अस्तित्वात 
असलेल्या इमारतीच्या दुरुस्ती, वायरिंग व इतर 
कामकाज करण्यासाठीच्या wala 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-१११८/प्र.क.२३५/परि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १५ जानेवारी, २०१९ 


वाचा :- 
१) जिल्हाधिकारी, सांगली यांचे आदेश क्र. मह-२/न. भू./एस.आर/१८३/२०१८, 
दि.२३.०८.२०१८ 
२) परिवहन आयुक्‍त कार्यालयाचे पत्र क्र.पकाभू (१०/०३१६/का. १०(१) /२०१८/जा.क्र. 
१५४००, दि.३०.१०.२०१८ 
प्रस्तावना :- 


उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, सांगली या कार्यालयासाठी इमारत व इतर कार्यालयीन 


कामकाजाकरिता मौजे सांगली येथीळ गट क्र.१३८,१३९,१४०/२ मधील ४४.७६ आर जमिन व त्यावर 


बांधकाम असलेली इमारत जिल्हाधिकारी, सांगली यांच्या दि.२३.०८.२०१८ रोजीच्या संदर्भ क्र.१ येथील 


आदेशान्वये आगाऊ ताब्याने उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी,सांगली यांना हस्तांतरीत करण्यात आली 


आहे. सदर हस्तांतरण विभागीय आयुक्त, पुणे यांच्या कार्योत्तर मंजूरी व ते ज्या अटी व शर्ती विहित 


करतील त्याला अधिन राहून देण्यात आली आहे. सदर जागेची वस्तुस्थिती पाहून तलाठी व मंडळ 


अधिकारी सांगली यांनी दि.३०.०८.२०१८ रोजी कब्जेपोटी लिहून ताब्यात दिळी असून ७/१२ 


अभिळलेख्यावर उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी,सांगळी अशी नोंद घेण्यात आळी आहे. सदर 


इमारतीच्या दुरुस्ती, वायरिंग व इतर कामकाज करण्यासाठीच्या खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता 


देण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-१११८/प्र.क्र.२३५/परि-४, दिनांक १५ जानेवारी, २०१९ 


शासन निर्णय:- 


उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, सांगली या कार्यालयासाठी मौजे सांगली येथील गट 


क्र.१३८,१३९,१४०/२ मधील अस्तित्वात असलेल्या इमारतीच्या दुरुस्ती, वायरिंग व इतर कामकाज 


करण्यासाठीच्या रु.४६,७०,८००/- (रुपये TSAO लक्ष सत्तर हजार आठशे फक्त) इतक्या खर्चाच्या 


अंदाजपत्रकास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


Sr. No. Particulars Amount 
1 Estimate Rs.34,85,620.00 

Add work Contengency @ 4.00% Rs.1,39,425.00 
Total |Rs.36,25,045.00 

Add @2.00% Rs.69,712.00 

Add G.S.T. on Rsidencial Buildings @ 12.00% Rs.4,18,274.00 

Add Electrification Charges @11.00% Rs.3,83,418.00 
Total |Rs.44,96,449.00 

Add Centage Charges @5.00% Rs.1,74,281.00 
Total |Rs.46,70,730.00 
Total Say Rs.46,70,800.00 


सदर मान्यता विभागाने उपरोक्त खर्च त्यांच्याकडील उपलब्ध असलेल्या निधीतून भागवावा 


तसेच, सदर अंदाजपत्रकावर उपभोक्ता विभागाच्या वतीने सक्षम प्राधिकारी यांचे साक्षांकन आवश्‍यक 


आहे या अटीच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. 


= यासाठी येणारा खर्च "मागणी क्र.एच-८, मुख्य ळेखाशीर्ष-४०५९, सार्वजनिक बांधकामावरील 


भांडवली खर्च (०१) कार्यालयीन इमारती, (०८) परिवहन (योजनांतर्गत) (०८)(०१) मोठी बांधकामे (४०५९ 


०८२३) ५३ मोठी बांधकामे" या लेखाशीर्षांतर्गत सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात मंजूर अनुदानातून 


भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.५६६/१८/ 


इमा-२, दि.१७.१२.२०१८ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार तसेच, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, 


भाग-पहिला, उपविभाग-पाच, अनुक्रमांक-३ व महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-१११८/प्र.क्र.२३५/परि-४, दिनांक १५ जानेवारी, २०१९ 


परिच्छेद क्र.१३४ नुसार व वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक दि.०२ एप्रिळ, २०१८ मधील परिच्छेद क्र. 


६ मधील अ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०११५१३०१३०७१२९ असा आहे. हा शासन निर्णय 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
KADAM 


DATTATRAY 
HANMANT 


(द.ह.कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव 
२. मा.मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 
३. मा.राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 
४. महालेखापाल ( लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, 9/2, मुंबई /नागपूर 
५. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
६. परिवहन उप आयुक्त (निरीक्षण/लेखा), परिवहन आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई 
७. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी,कोल्हापूर 
८. उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, सांगली 
९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
११. जिल्हा कोषागार अधिकारी,सांगली 
१२. उप सचिव (इमा) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३. कक्ष अधिकारी (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४. निवडनस्ती (परि-४). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


